महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, गट-अ, 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या - 2023. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२३/प्र.क्र.२९/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ३० मे, २०२३. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य 
पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियतकाळीक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील महाराष्ट्र कृषि 
प्रशासकीय सेवा, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 
श्री.अशोक बाजीराव गिरवले, प्रशासकीय प्रशासकीय अधिकारी, विभागीय कृषि 
|. अधिकारी, कार्यालय- (आस्था-३), कृषि सहसंचालक, लातूर 
आयुक्तालय, पुणे 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ कार्यमूक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्त झाल्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्त (कृषि) यांना सादर 
करावा. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१५४४०६८१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA SUNIL Src en vronpemnonenee 
ARJUN shea 


, postalCode=400032, a, 
Nu -984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF19 
E7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
5:26 +05'30" 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
३. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२३/प्र.क्र.२९/१६ओ 


४. 
५. 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुकत (कृषि) पुणे) 

. निवडनस्ती/१६ओ 


विभागीय कृषि सह संचालक, लातूर (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. प्रस. (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


